महारेशीम अभियान -२०२४ 
तुती / टसर क्षेत्र नोंदणी कार्यक्रम 
दि. २० नोव्हेंबर, २०२३ ते दि.२० डिसेंबर, 
२०२३ या कालावधीत राबविणेबाबत..... 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
शासन निर्णय क्रमांक : सपववि/३१/२०२३/०७७८ Sericulture CMTD 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक :- धोरण २०१७/ प्र.क्र.६/ 
टेक्स-५, दि.१५.०२.२०१८ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, क्रमांक :- प्रावियो-१०१८/ 
प्र.क्र.११८/ रेशीम कक्ष, दि.१२.१२.२०१८ 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक :- धोरण २०२३/ प्र.क्र.८१/ 
टेक्स-५, दि.०२.०६.२०२३. 
४) संचाळक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक, रे/कार्या-८/महा रेशीम अभि-२०२४/ 
राबविणे/मान्यता/२३-२४/१२४०, दि.०३.१०.२०२२. 
५) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक, रे/कार्या-८/महा रेशीम अभि/ माहिती/२३- 
२४/१४०९, दि.३१.१०.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


राज्याचे एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ हे संदर्भाधीन दि.०२ जून, २०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. रेशीम उद्योग हा कृषि व वन संपत्तीवर 
आधारित रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील हवामान या उद्योगास 
पोषक असल्यामुळे रेशीम उत्पादन करण्यास राज्यात भरपूर वाव आहे. राज्याचा कृषि विकास दर 
वृध्दीबरोबर ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिकस्तर व जीवनमान उंचावण्यास मदत करणारा हा 
उद्योग आहे. रेशीम शेतीतून मिळणारे हमखास व नियमीत उत्पन्न पाहता क्षेत्रीय पातळीवर मोठ्या 
प्रमाणात मागणी आहे. ही बाब लक्षात घेऊन एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोच्योग धोरण २०२३-२८ या 
वस्त्रोद्योग धोरण काळावधीत रेशीम उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी 
अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यास अनुसरून नवीन तुती 
लागवड व टसर उद्योग करण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याकरिता दरवर्षी डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे व इतर संस्थेच्या सहकार्याने महारेशीम अभियान 
राबविण्यात येईल असे वस्त्रोद्योग धोरणात नमूद आहे. तसेच, क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त मागणीच्या 
अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम विकास योजना रेशीम 
संचालनालयासह कृषी विभाग व ग्रामविकास विभाग यांच्यामार्फत राबविण्याबाबत नियोजन विभाग 
शासन निर्णय दि. ६ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे रेशीम शोती उद्योग 
व योजनेची माहिती शेतकरी व उद्योजकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी व जनजागृती करण्यासाठी सन 


झासन निर्णय क्रमांकः सपववि/३१/२०२३/॥)७5८ Sericulture CMTD 


२०१७ पासून महारेशीम अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. महारेशीम अभियानास 
शेतकऱ्यांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला असून रेशीम शेतीचा प्रचार व प्रसिध्दी होवून रेशीम उद्योग 
लोकाभिमुख होण्यास मदत मिळाली आहे. त्या अनुषंगाने संचालक (रेशीम) यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार "महारेशीम अभियान-२०२४" राबविण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील रेशीम शेतीचे महत्व व त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची 
शेतकऱ्यांना माहिती व्हावी याकरिता प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी तसेच, सन २०२४ मध्ये तुती 
लागवड व टसर रेशीम लाभार्थ्यांची नाव नोंदणी करण्यासाठी दि. २० नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २० 
डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत राज्यात “महारेशीम अभियान-२०२४” राबविण्यास याद्वारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. “Heats अभियान-२०२४” राबविण्यासाठी संदर्भाधीन दि.१२ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयाद्वारे गठीत केलेल्या समित्या, अभियान राबविण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सुचना व 
कार्यपध्दती जशास तशा लागू राहतील. 
३. राज्यात ग्रामपंचायत / स्थानिकस्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणूका असल्यास 
महारेशीम अभियान -२०२४ राबविताना आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही यांची दक्षता क्षेत्रीय 
अधिकारी व अंमलबजावणी यंत्रणांनी घ्यावी. 
३. सदर महारेशीम अभियानाकरिता आवश्‍यक निधी विविध मंजूर योजनामधील प्रशिक्षण, 
मेळावे, प्रचार व प्रसिध्दी या बाबींकरिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून विहीत मर्यादेच्या व वित्तीय 
अधिकार नियमाच्या अधिन राहून खर्च करण्याची जबाबदारी संचालक (रेशीम) यांची राहील. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१११०१६५६३७६३०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 


c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: i 

S H RA D ) D ) H A D ) EV E N ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=189da489d797e1 e6a67b7d97496ef70683916299eab5 1c 
867c5a13147d142a80, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E87 1 5CCSBFB 
E554420E4D68E5F4B112388A, cn=SHRADDHA DEVEN 


KOCHAREKAR 
Date: 2023.11.10 16:56:24 +05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि/३१/२०२३/)७5८ Sericulture CMTD 


३) महाराष्ट्रातील सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, 
४ महाराष्ट्रातील सर्व सन्माननीय विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, 
५) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
६) अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


७) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) अपर मुख्य सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) सचिव (ग्रामविकास), ग्रामविकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
११) सचिव (रोहयो), मंत्रालय, मुंबई 
१२) सर्व विभागीय आयुक्त, 
१३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, म.राज्य, नागपूर 
१४) आयुक्त , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर 
१५) सर्व जिल्हाधिकारी 
१६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर 

१८)महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे 

१९)प्रकल्प संचालक, समतादूत कक्ष,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे. 
२०)सर्व उप संचालक /सहायक संचालक (रेशीम), नागपूर/ अमरावती/ पूणे/ औरंगाबाद 

29) सर्व रेशीम विकास अधिकारी श्रेणी-१/२, जिल्हा रेशीम कार्यालय 

२२)विधानमंडळ ग्रंथाळय, विधानभवन मुंबई 

२३) रेशीम कक्ष निवडनस्ती. 


KKKKKKKKKKKKKKKKEKKEKKKRERERERE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


